नागपूर येथील पांढरबोडी तलावाचे 
पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन व संरक्षण 
करण्यासाठी राबविण्यात येणा-या 
प्रकल्पातील कामांसाठी निधी मुक्‍त 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएनव्ही -२०१०/प्र.क्र.१४१/तां.क.३ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा - 
१) पर्यावरण विभागाचे समक्रमांकाचे शासन निर्णय,दिनांक: २ जानेवारी, २०१३, दिनांक १७ 
जानेवारी, २०१४ व दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) प्रभारी अधिकारी, पेंच प्रकल्प कक्ष, महानगरपालिका, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.म.न.पा./पें.प्र.क./का.अ./(पें.प्र.क)/१७६/२०१७, दिनांक १९.७.२०१७ 
३) प्रभारी अधिकारी, पेंच प्रकल्प कक्ष, महानगरपालिका, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.म.न.पा./पें.प्र.क./का.अ./(पें.प्र.क)/२७३/२०१७, दिनांक १४.११.२०१७ 
प्रस्तावना - 


राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर येथील पांढरबोडी तलावाचे संवर्धन करण्याच्या 
प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने दिनांक २ जानेवारी, २०१३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रुपये ३,३३,७९,९९२/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी तेहतीस लक्ष एकोणऐंशी हजार नऊडशे 
ब्याण्णव फक्त ) एवढया खर्चाच्या LEHA मान्यता देण्यात आली होती.त्यापैकी अनुज्ञेय राज्य 
हिउड्याच्या ७० टक्के म्हणजे रुपये २,३३,६५,९९४/- ( रुपये दोन कोटी तेहतीस लक्ष पासष्ट हजार 
नऊऱे चौ-याण्णव फक्त ) एवढया निधीपैकी दिनांक १७ जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रुपये १००.०० लक्ष व दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये 
५०.०० लक्ष असे मिळून आतापर्यन्त रुपये १५०.०० लक्ष वितरित करण्यात आले होते. सदर 
रक्कमेचा पूर्णपणे विनियोग झाल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र नागपूर महानगरपालिकेने सादर 
केले आहे. उपरोक्त कागदपत्राच्या आधारे तसेच एकूण खर्चाच्या अनुषंगाने नागपूर येथील 
पांढरबोडी तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी झालेल्या खर्चास पुढील हप्त्यापोटी निधी मुक्‍त 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१. राज्य योजनेखाली राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर महानगरपालिका अंतर्गत 
पांढरबोडी तलावाचे पर्यावरणीयदृष्टया संवर्धन करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक २ जानेवारी, २०१३ 
रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे राज्य हिउइड्यापोटी देय रक्‍कम एकूण रुपये २,३३,६५,९९४/- ( रुपये 
दोन कोटी तेहतीस लक्ष पासष्ट हजार Awe! चौ-याण्णव Wed ) इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर रक्कमेपैकी आतापर्यन्त रुपये १५०.०० लक्ष (रुपये एक कोटी 
पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात आला असून या शासन निर्णयान्वये नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएनव्ही -२०१०/प्र.क्र.१४१/तां.क.३ 


महानगरपालिका येथील पांढरबोडी तलावाच्या संवर्धनासाठी उर्वरित कामे राबविण्यासाठी पुढील 
हप्ता रुपये ५०,००,०००/- लक्ष ( अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस मान्यता देण्यात 
येत आहे 


२. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर महानगरपालिका अंतर्गत पांढरबोडी तलावाचे 
पर्यावरणीयद्ृष्टया संवर्धन करण्यासाठी राज्य हिइड्यापोटी देय एकूण २,३३,६५,९९४/- ( रुपये दोन 
कोटी तेहतीस लक्ष पासष्ट हजार नऊशे चौ-याण्णव फक्त) एवढया रक्‍्कमेपैकी या शासन 
निर्णयाव्दारे रुपये ५०,००,०००/-लक्ष ( रुपये पन्नास लक्ष Had) इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास 
आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांना या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. यासाठी आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (Commissioner, Nagpur Municipal 
Corporation, Nagpur) यांचे नांवे रुपये ५०,००,०००/-लक्ष ( रुपये पन्नास लक्ष फक्त) एवढया 
रकमेचा धनादेश काढण्यात यावा. 


४. नागपूर महानगरपालिकेला अदा करावयाची रक्‍कम रुपये ५०,००,०००/- लक्ष (रुपये पन्नास 
लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून 
AGA APTN महानगरपालिकेला अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्रीम. 
शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. म.बा. 
हजारी, सह सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी आयुक्‍त, 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांना रुपये ५०,००,०००/-लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त ) 
अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे वितरित करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

५. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०२),पर्यावरण प्रतिबंध (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ 
०१८२) ३१,सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य- ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ वर्षात 
अर्थसंकल्पित रु.२५००.०० लक्षच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली 
वर्गीकृत करण्यात यावा 


६. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
३१६/१४६१, दिनांक २७.९.२०१२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०१६/प्रक्र. ८९/अर्थ-३, दिनांक २७ एप्रिल, २०१६ मधील परि. क्र.७(क) अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक २०.४.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.9 ते १८ मधील प्रत्येक अटीची तसेच परिशिष्टातील अनु.क्र.३ व ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता 
होत आहे. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ रोजीच्या अटी व शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


छ. याशिवाय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र..क्र.९४/अर्थ-.३, 
दिनांक ३० जून, २०१७ अन्वये परिच्छेद क्र.४३ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएनव्ही -२०१०/प्र.क्र.१४१/तां.क.३ 


१. आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांना वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाचा १०० 
% विनियोग पूर्ण केला असल्याबाबबत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

२. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र .यू४-, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, 
प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण,१०३ , वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२),पर्यावरण प्रतिबंध ) (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर 
संवर्धन योजना (३४३५०१८२) ३१,सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 

३. आयुक्त, नागपूर यांनी लगतच्या मागील महिन्याची बँक अकाउंट स्टेटमेंट (Bank 

Account Statement ) शासनास सादर केली आहे.तसेच विभागामार्फत आतापर्यन्त 

करण्यात आलेला खर्च ७०% च्या मर्यादेत आहे. 


४. परिच्छेद क्र.४ मधील ४ ते १५ या बाबी लागू नाहीत. 


8 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२९११२०२०७८०४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
Shilpa 0000100 
Chandrashekhar Sui nen 
Shirke न 
(शिल्पा चं. शिर्के ) 
कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


ronment 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
४. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

५. जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
११. प्रधानसचिव, नगरविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१२. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१४. रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


